अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१/ 
अतिरिक्त अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सेवा वर्ग 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. जेएलई-१२२०/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक: ०५.०१.२०२१. 


वाचा :- 
१. गृह विभाग, शासन निर्णय क्र.जेएलई-०४१७/२०४५(१६)/प्र.क्र.९९/ तुरुंग-१, दि.२९.०६.२०१९ 
२. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक,कारागृह व सुधारसेवा,म.रा.पुणे यांचे अर्धशयासकीय 
पत्र क्र.आस्था/कार्यकारी/अधि.जिका/क-२/२०२०, दि.०१.१२.२०२० 
शासन आदेशा :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्य पार पाडताना 
होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या 
प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने अधिक्षक, जिल्हा कारागृह वर्ग-१/ अतिरिक्‍त अधिक्षक, मध्यवर्ती कारागृह 
(राजपत्रित गट-अ) या संवर्गातील खालील अधिकाऱ्यांच्या सेवेमध्ये प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविल्यानुसार बदल करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र अधिकाऱ्यांचे नाव सध्या कार्यरत असलेले सेवा वर्ग केलेले पद व 
पद व ठिकाण ठिकाण 
१. । श्री. कौस्तुभ हरी कुलेकर | अतिरिक्त अधिक्षक, अधिक्षक, वाशिम जिल्हा 
तळोजा मध्यवर्ती कारागृह, | कारागृह या मुळ नियुक्तीच्या 
नवी मुंबई पदावर परत 
२. | a. दत्तात्रय गणपत गावडे | अधिक्षक, धुळे जिल्हा पुढील आदेशापर्यंत 
कारागृह अतिरिक्त अधिक्षक, तळोजा 
मध्यवर्ती कारागृह या पदावर 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. श्री. के.एच. कुर्लेकर आणि श्री.डी.जी.गावडे यांनी सेवा 
वर्ग केलेल्या पदावर तात्काळ रुजू व्हावे व रुजू अहवाल शासनास सादर करावा. श्री.डी.जी गावडे यांची 
सेवा वर्ग केल्याने रिक्‍त झालेल्या अधिक्षक, धुळे जिल्हा कारागृह या पदाचा अतिरिक्त कार्यभार सक्षम 
अधिकाऱ्यांला सोपविण्याची कार्यवाही अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व 
सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा. 


शासन आदेश क्रमांकः जेएलई-१२२०/प्र.क्र.१७८/तुरुंग-१ 


३. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा संकेतांक क्रमाक २०२१०१०६१३०२३७३४२९ असा आहे. सदर 
शासन आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Narayan Se 
Shrikrishna Karad का ०” 
(ना.श्री. कराड) 
उप सचिव, गृह विभाग 
प्रत, 
१. मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. अपर मुख्य सचिव (गृह),गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
३. अपर मुख्य सचिव (अ.व.सु,गृह विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
४. पोलीस महासंचालक (कारागृह) महाराष्ट्र राज्य,मुंबई. 
५. अपर पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 
६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, नवी मुंबई/धुळे. 
८. संबंधित अधिकारी ( अपर पोळीस महासंचालक व महानिरीक्षक, कारागृह व सुधारसेवा, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्यामार्फत 
९. निवडनस्ती-तुरुंग-१ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


